महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) 
गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यामध्ये 
अंशत: बदल करण्याबाबत 

अधिव्याख्याता. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२०/प्र.क्र.६५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा:- शा.शि.व क्री.वि. शासन BST क्र. बदली ३१२०/प्र.क्र.६५/प्रशा-२, 
दिनांक ०५.०८.२०२०. 
IIR आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०१९ 
रोजी तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश दिनांक २८.०५.२०१९ 
रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशात: बदल 
करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आला आहे. नागरी सेवा मंडळ क्र.१ यांनी सक्षम 
प्राधिकारी यांना शिफारस केली होती व सक्षम wert दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील 
तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक- ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या सुधारित पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. नाव व पदनाम दि. ०५.०८.२०२० । अरांत: बदलाने अभिप्राय 
क्र. अन्वये करण्यात । सुधारीत पदस्थापना 
आलेली पदस्थापना 
[aa 2 3 2 4 
१ श्री. गोपाल रमेठा अधिव्याख्याता अधिव्याख्याता विनंती 
कुकडे, अधिव्याख्याता | जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण | जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण | नुसार 
जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण । संस्था,यवतमाळ संस्था,वाशिम पदावर 
संस्था,वाशिम नियमित बदली २०२१ 
पर्यंत मुदतवाढ 


छासनआदेश PMP: TEA ३१२०/प्र.क्र.६५/प्रशा-२ 


२. संबंधित अधिकारी हे दिनांक 04.02 2020 रोजीच्या आदेशानुसार बदलीच्या पदावर रुजू 
झाले असल्यास, हे आदेश अंमलात येणार नाहीत. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
याबाबत प्रथम खात्री करुन नंतर वरील प्रमाणे आदेशा निर्गमित करावेत. 
४. सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२६१६५५३२६४२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPAK VAY SHELAR 
EEPAK VIJAY snc: 
2.5.4.20=6cd30ed620a4fe0 1 f24cb84cc86e7 0fF3b8f6f1 fdcdb246 
9570c78dabb9acf4ba, postalCode=400032, street=ROOM NO 
4.4,ANNEX BLDG,SCHOOL EDUCATION 


DEPT.MANTRALAYA,MUMBAI, ou=NA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=DEEPAK VUAY SHELAR 


(दीपक शोलार) 
अवर UA, AERIS शासन. 

प्रत, 

१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२ शिक्षण संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र, पुणे 

३. संबंधित प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था. 

४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

५. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी, 

१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

२. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

३. निवडनस्ती,प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


